RNI No. MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , अंक - ३४ ] 


बुधवार , जुलै २५ , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ३४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा .. ( १) पीठासन अधिकारी, खंडाळा नगरपंचायत अध्यक्ष निवडणूक , २०१८ तथा उपविभागीय अधिकारी, वाई उपविभाग, वाई 

यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशी-१/ अ.नि. - ४५/ २०१८ , दिनांक २२ जून २०१८ व इतिवृत्त . 
(२ ) पीठासन अधिकारी, खंडाळा नगरपंचायत अध्यक्ष निवडणूक , २०१८ तथा उपविभागीय अधिकारी, वाई उपविभाग , वाई 

यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशी-१/ अ.नि.- ४६/ २०१८ , दिनांक २२ जून २०१८ . 
( ३ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २०० ९ चा नियम क्रमांक ७ ( क). 

आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा /( खंडाळा न.पं. अ. निवडणूक )/ २४२८/ २०१८ .--ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा नगरपंचायतीच्या अध्यक्षपदाच्या 
निवडीबाबत दिनांक २२ जून २०१८ रोजी पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि 
नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम, २००९ चा नियम क्रमांक ७ ( क ) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती (अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम, २००९ चा नियम क्रमांक ७ (क) नुसार मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , श्वेता सिंघल , जिल्हाधिकारी , सातारा, खंडाळा नगरपंचायतीचे अध्यक्ष यांचे नाव खालीलप्रमाणे राजपत्रात 
प्रसिद्ध करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या सदस्याचेनाव 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


खंडाळा नगरपंचायत , खंडाळा 


श्रीमती लताबाई भिकोबा नरुटे 


अध्यक्ष 


श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


सातारा , २० जुलै २०१८ . 


वाचा.-- ( १) मुख्याधिकारी, रहिमतपूर नगरपरिषद , रहिमतपूर यांचेकडील पत्र जान/ नपा/ सभा कामकाज -५३८ / २०१८ , दिनांक १७ जुलै 

२०१८ रोजीचे पत्र व विशेष सभेचे इतिवृत्त. 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ ( क ) (४). 


( १ ) 


एच -२३५ भाग एक - अ ( असा.) ( पु.वि.पु. ) - ३४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २५ जुलै, २०१८ / श्रावण ३, शके १९ ४० 


आदेश 


क्रमांक साशा/ नपा /( रहिमतपूर न.पं. उपा. निवडणूक )/२४०२/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्ष 
पदाच्या निवडीबाबत दिनांक १७ जुलै २०१८ रोजी पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ५१ ( क) (४ ) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ ( क) ( ४) अन्वये मी , श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा , रहिमतपूर नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
नगरपरिषदेचे नाव निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेल्या पदाचे नाव 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


oc 


१ 


रहिमतपूर नगरपरिषद , रहिमतपूर 


श्री . बाजारे विद्याधर शंकर 


उपाध्यक्ष 


श्वेता सिंघल, 
जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा , २० जुलै २०१८. 


- 


वाचा .-- (१) मुख्याधिकारी , पांचगणी नगरपरिषद, पांचगणी यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशी-१२/ उ. निवडणूक -३५ ९ / २०१८ , दिनांक ९ जुलै 

२०१८ व सभेचे इतिवृत्त . 
( २) पीठासन अधिकारी, पांचगणी नगरपरिषद उपाध्यक्ष निवडणूक , २०१८ तथा अध्यक्ष, पांचगणी नगरपरिषद , पांचगणी यांचेकडील 

पत्र जा . क्र . वशी -१ / उ.निवडणूक-३६० / २०१८ , दिनांक ९ जुलै २०१८ . 
( ३) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( क ) ( ४). 

आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा/(पांचगणी न.प. उपा . निवडणूक /२३२१/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील पांचगणी नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदाच्या 
निवडीबाबत दिनांक ९ जुलै २०१८ रोजी पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( क) ( ४) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ ( क) (४ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , श्वेता सिंघल , जिल्हाधिकारी , सातारा , पांचगणी नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव खालीलप्रमाणे 
राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
नगरपरिषदेचे नाव निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेल्या पदाचे नाव 


.० 


अ . क्र . 


१ 


२ 


سه 


४ 


१ 


पांचगणी नगरपरिषद , पांचगणी 


श्रीमती सुलभा विजय लोखंडे 


उपाध्यक्ष 

श्वेता सिंघल, 
जिल्हाधिकारी , सातारा. 


सातारा , २० जुलै २०१८. 


वाचा.-- ( १) निवडणूक निर्णय अधिकारी, मेढा नगरपंचायत पोट -निवडणूक , २०१८ तथा उपविभागीय अधिकारी, सातारा उपविभाग , 

सातारा यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशी -१ /पोट-निवडणूक / २०१८ , दिनांक २ जुलै २०१८. 
( २) निवडणूक निर्णय अधिकारी, वाई नगरपरिषद पोट-निवडणूक , २०१८ यांचेकडील पत्र क्रमांक निवडणूक/ कावि -२८/ २०१८ , 

दिनांक १६ जुलै २०१८ . 
( ३ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १९ (१) . 
(४ ) मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक २ क्रमांक एमएनसी-११.०१ / सी.आर. - २३ / डी -११, 

दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ . 
( ५) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप-२०१८/ प्र. क्र . ८ / का . ६, दिनांक १५ जून 

२०१८ . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २५ जुलै , २०१८ / श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


३ 


आदेश 


क्रमांक साशा/ नपा/( मेढा व वाई पो . निवडणूक )/ २४३३ / २०१८.-- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील मेढा नगरपंचायतीमधील प्रभाग क्रमांक १५ ची 
पोट-निवडणूक बिनविरोध पार पडलेली आहे तसेच वाई नगरपरिषदेची प्रभाग क्रमांक ५- अ ची पोट - निवडणूक रविवार , दिनांक १५ जुलै २०१८ 
रोजी पार पडलेली असून मतमोजणी व निकाल सोमवार , दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी जाहीर करणेत आलेला आहे ; त्यानुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१) व मा. आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील 
आदेश क्रमांक २, क्रमांक एमएनसी-११.०१/ सी.आर.- २३/ डी -११, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ नुसार निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव राजपत्रात 
प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०१८ / प्र. क्र . ८/ का. ६, दिनांक १५ जून २०१८ मधील सूचनेप्रमाणे व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम १९ (१) व मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
यांचेकडील आदेश क्रमांक २, क्रमांक एमएनसी-११.०१/ सीआर-२३/ डी -११, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी, श्वेता सिंघल , जिल्हाधिकारी, सातारा, याद्वारे सातारा जिल्ह्यातील मेढा नगरपंचायत व वाई नगरपरिषदेच्या पोट-निवडणुकीमध्ये 
निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 


- 


प्रभाग 


निवडून आलेल्या 


पक्षाचे 


अ . नगरपरिषद / 
क्र . नगरपंचायतीचे नाव 


पदाचे आरक्षण 


क्रमांक 


सदस्याचे नाव 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


w 


५ 


१ 


१५ 


श्री . पंडीत संकेत सतीश 


अपक्ष 


मेढा नगरपंचायत , मेढा 
वाई नगरपरिषद , वाई 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


२ 


५ - अ 


श्री . बागुल 

किशोर दिगंबर 


अपक्ष 


श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा, २० जुलै २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


